न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत 


wen अमरावती येथे नवीन प्रादेशिक न्यावसहायक वैज्ञानिक 


प्रयोगशाळा सुरु करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक - एफएसएल ०७०५/१४३९/सीआर ९०/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २००८- 


बाचाः- १) संचालक , न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुंका/२६५७/०५, 
दि. ६.७.२००५ 


प्रस्तावना:- 


१.  गुन्हयामध्ये दिवसेंदिवस ecient वाढत आहे. त्याचप्रमाणे गुन्हयांमध्ये अत्यंत आधुनिक शस्त्रास्त्रे, आयुधे, 
उपकरणे, रसायने,इ.वापरण्यात येतात. गुन्हेगार शोधून काढणे व शोधून काढला तरी त्यास शिक्षा करणे हे काम शास्त्रोक्‍त 
पुराव्याअभावी फार जिकीरीचे ठरते. अशावेळी गुन्हा शाबीत करण्यासाठी शास्त्रशुध्द RATER पुरावा उपलब्ध करुन 
देणे हा एक पर्याय राहतो. न्यायदानामध्ये नि:पक्षपाती शास्त्रशुध्द पुराबा उपलब्ध करुन देणेकामी न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळेची भूमिका महत्त्वाची आहे. 


२. राज्यात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत मुंबई येथे प्रमुख प्रयोगशाळा असून पुणे, नागपूर, 
औरंगाबाद ब नाशिक येथे ४ प्रादेशिक प्रयोगशाळा आहेत. मात्र अमरावती महसूल विभाग सोडून सर्व महसूल 
विभागासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रादेशिक प्रयोगशाळा स्थापित आहेत. नागपूर येथील प्रयोगशाळेच्या कार्यक्षेत्रात 
नागपूर, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतंमाळ, वर्धा आणि वाशिम या ११ 
जिल्ह्यांचा समावेश आहे. नागपूर येथील प्रयोगशाळेच्या कार्यक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत घडणाऱ्या गुन्हयांचे स्वरुप 
ब संख्या आणि नागपूर प्रयोगशाळा कार्यक्षेत्रातील अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम हे जिल्हे बऱ्याच अंतरावर 
असल्याने पोलीसांना मुद्देमेलासह नागपूरला जाणे जिकीरीचे होत असल्याचे विचारात घेवून अमरावती येथे नबीन 
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्या अनुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१) अमरावती येथे नवीन प्रादेशिक न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा दि.९ एप्रिल,२००८ पासून सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२) अमरावती येथील प्रादेशिक प्रयोगशाळेस सध्या नागपूर येथील प्रयोगशाळेला जोडलेले अमरावती, अकोला, 
यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम हे पाच जिल्हे जोडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर प्रयोगशाळेत विषशास्त्र बिभाग,जीवशास्त्र व रक्‍तजलशास्त्र बिभाग, सामान्य विश्लेषण ब उपकरणीय विभाग 
आणि दारुबंदी व उत्पादन शुल्क हे चार प्रमुख विभाग सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

४) सद्यस्थितीत ही प्रयोगशाळा शासकीय विदर्भ विज्ञान संस्था, अमराबती यांचेकडील चार बंगले तीन वर्षाकरीता प्रतिमहा 
रु.१८,६२५/- दराने भाडेतत्वार घेवून त्या इमारतीत सुरु करण्यास व त्यानंतर स्वतःची इमारत बांधण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. न 

५) नवीन प्रादेशिक न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा दि. ९ एप्रिल,२००८ पासून सुरु करण्यासाठी इतर आवश्यक त्या 
सर्व सिध्दता करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


DAIS Shivdas\POL 4 200 AFSL ouravati GR 1 


२. सदर प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक असलेल्या पुढील तक्त्यातील रकाना क्र.३ येथे दर्शविलेल्या ९८ पदांस मान्यता 
देण्यात येत असून त्या पदांपैकी खालील तक्त्यातील रकाना ४ येथील ५६ पदे नागपूर प्रयोगशाळेतून वर्ग करण्यास व 
उर्वरित ४२ पदे नव्याने निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. ५६ पदे वर्ग करण्याचा शासन निर्णय 
स्वतंत्रपणे निर्गमत करण्यात येईल. 


पदनाम _ वेतनश्रेणी । आवश्यक नागपूर  । watt rato 
यदे प्रयोगशाळेतून वर्ग | करावयाची पदे 
L करावयाची पदे 
९ २ | 2 | डू & 
उपसंचालक १०६५०-१५८५० क र 
सहायक संचालक १००००-१५२०० ¥ डु = a 
सहायक रासायनिक विश्लेषक | ६५००-१०५०० | ky र्ड कळच 
प्रशासकौय अधिकारी | ६८५००-१०५०० ry fel र्‌ 
वैज्ञानिक सहायक 4000-2000 2 
aS प्रयोगशाळा सहायक ४०००-६००० प्‌ वळन 
कनिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक ३२००-४९०० य fee ‘| 
अधिक्षक 7 ८५००-९००० a en र्‌ 
सहायक अधिक्षक ७०००-८००० ७ ला 2 
वरिष्ठ लिपिक(भांडार) ४०००-६००० ११, ew a zi ry 
वरिष्ठ लिपिक | ४०००-६००० शिक्का ¥ 
| लिंपिक-टॅकलेखक ३००८०-४५८५९० 2 5 
रोखपाल ३०५०-४५९० le a श्‌ 
दूरध्वनी चालक ३०५०-४५९० डक श्‌ ण 
1 Ea 

Tes चालक ae ३०५०-४५९० क १ 
प्रयोगशाळा परिचर ३०५०-४५९० १७ / % 
व् २६१०-४००० 2 ene 10-20 1 a 
शिपाई २५५०-३२०० 3 sal + 3 
भांडार नोकर ॥ २८८०इरळ० zoel (५ ee el बळ ना 
[पहारेकरी | 8३ २५५०-३२०० 3 — L ; | 
सफाईंगार २५५०-३२०० ¥ - 7 
माळी २५५०-३२०० g fe eel श्‌ 


DUS Shivdas\POL 4 2007\FSL-aniravati GR 


* ३. सदर प्रयोगशाळेसाठी पुढीलप्रमाणे आर्वात ब अनार्वाति खचास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रकमेची तरतूद सन 
२००८-२००९ या आर्थिक वर्षामध्ये नबोन बाबीद्वारे व त्यापुढे नियमित अर्थसकल्पात करण्यात येईल. 
अ.क्र | wa 072. ee ee पये लाखात 
१) अनावती खर्च 
| १. 'शासनाचौीजमीन व शिका ४ एकर 
२ | प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक फर्निचर, इत्यादींचा खर्च मिव ४.७६ 7 
3 | इंटरकॉम, दूरध्वनी (नवीन), फॅक्स = 1 ८.०७ 
। & | ग्रंथालय (पुस्तके, शास्त्रीय नियतकालिकेयांचाखर्च) | 80 
७५ | प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक वाहनांचा खच Ro.00 
& | नवोन प्रयोगशाळेसाठी लागणारी यंत्रे व उपकरणे व इमारत ७५०.०० 
i, sae एकूण 969.195 
as) ] aa | | 
१ | नवीन निर्माण करावयाच्या ४२ पदांसाठी आवश्यक वेतन व भत्ते ४६.१३ 
.२ | प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक रसायने, काच सामान,इत्यादिसाठी लागणारा खर्चे १२.०० 
3 कार्यालयीन खर्च (GIs, पाणी, भाडे, कर, दूरध्वनी खर्च, पेट्रोल, डिझेल, २०.०० 
एलपीजी इंधन) 
एकूण र ७८.१३ | 
= 'एकूण (2 + २) ८६५८-८९. 


उपरोक्‍त साधन सामग्री, उपकरणे खरेदी, इमारत उभारणी, इत्यादि शासनाच्या प्रचलीत नियमांनुसार मंजूरी घेवून 
करण्यात यावी. 

हा शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगंणक सांकेतांक २००८०२१११५५१३९००१ 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


(के. सुब्रमण्यम) 
प्रधान सचिव (विशेष) महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रत, 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई. 
उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, नागपूर. 
महालेखापाल १/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/अमरावती. 
वित्त विभाग (व्यय ७/ अर्थ १०/ वित्तीय सुधारणा ), मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती - पोल-४ 


DNS Shivdas\POL 4 2007, SL-amravati GR. 3 


